अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या 
दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीच्या ज्येष्ठतायादी 
बाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१५८/२०२३/ आ(वर्ग-१) 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११. 
२) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- अअज्ये १२१६/(२६/२०१६)/आ.(वर्ग-१), 
दिनांक ०१.०४.२०१६. 


3) शासन आदेश, जलसंपदा विभाग, क्रमांक- संकीर्ण २०२३/प्र.क्र. १५८/२०२३/आ(वर्ग १), 
दिनांक २७.०७.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वरील संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक २७.०७.२०२३ च्या आदेशान्वये श्री.राजीव ग.मुंदडा यांना 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक २७.०२.२०१५ हा मानीव दिनांक देण्यात आला आहे. 


२. यास्तव, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ०१.०४.२०१६ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये श्री.मुंदडा यांचे 
नाव ज्येष्ठता क्र.५७ वरील श्री.रा.अ.काटपल्लीवर यांच्या नंतर आणि ज्येष्ठता क्र.५९ वरील श्री.ह.तु.धुमाळ यांच्या 
नावाआधी ज्येष्ठता क्र.५८ वर निश्चित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३११२३१८००४१४२२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर झासन शुध्दीपत्रक जलसंपदा विभागाच्या 
httos://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 
(1 D D H AV RA B H AJ | Di coo cOvERMMENT OF MAHARASHTRA, -WATER RESOURCES 


2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f02108527986e09 
8afc27201f30, postalCod 0032, st=Mahi 


DAHIPHALE प्यासा 
(उ.र.दहिफळे) 
उप सचिव, जलसंपदा विभाग 
प्रत, 
१. मा.उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (लाक्षेवि)/ सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.१५८/२०२३/ आ(वर्ग-१) 


eon GG -€४ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), १- मुंबई/ २- नागपूर. 


महासंचालक, मेरी, नाशिक/ सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 


श्री.रा.ग.मुंदडा, मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, छ.संभाजीनगर. 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


कार्यासन आ(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


